मुदतवाढ देण्याबाबत 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०१८/ प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ४.८.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४ (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने श्रीमती कल्पना इखार, उप अभियंता, एकत्मिकृत घटक वैद्यकीय सा.बां. उप विभाग क्र.१, नागपूर 
यांना शासन आदेश क्र.एळटीएस २०१८/ प्र.क्र.८१/सेवा-२, दिनांक २.७.२०१८ च्या बदली आदेझान्वये उप 
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (fay), नागपूर येथे देण्यात आलेली पदस्थापना या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येऊन त्यांना एकत्मिकृत घटक वैद्यकीय सा.बां. उप विभाग क्र.१, नागपूर याच ठिकाणी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


सदर BAA Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०४१४४११६९५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kamble 


° DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
A Vv | n J a g a Nn n a t h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c7145f142d7f8e597c7957f95eeba7e 1 6ac87 1e58cfc 
3b203f7c1273111cfb15, 


Kamble डय eit ng 
(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०१८/ प्र.क्र.१३४/सेवा-२, दिनांक ४.८.२०१८ 


४. श्रीमती कल्पना इखार, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर यांच्या मार्फत. 

५. मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

७. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


